श्री.नवनाथ फरताडे, उप संचालक, 
पुणे (मुख्यालय) यांच्या बदलीबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संक्रीआ १०२२/प्र.क्र.८७/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०२३ 


शासन आदेशा - 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) मधील 
तरतूदीनुसार खाली नमूद केलेल्या उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांची प्रशासकीय 
कारणास्तव बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी 
त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे - 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
१ | श्री.नवनाथ उप संचालक, पुणे (मुख्यालय) | उप संचालक, मुंबई या रिक्‍त पदी 
फरताडे 


२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
सध्याच्या पदभारातून कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व 
बदली झालेले कर्मचारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील याची 
खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८१८१७५५५८२१२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DNYANESHWAR ॥५॥१॥॥ AVHAD 
D ) N YA N F S H W DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=190ce3 1a764c50caee9a1 1b81acS60fcOd85b 
A R ASA RAJ | b0ebc377f46c4fc0040aae47135, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ialNumber=05AE420767 1 9DOFCESDC8ACF3A44F 


AVHAD a 
(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


२) सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 


शासन आदेश क्रमांकः संक्रीआ १०२२/प्र.क्र.८७/क्रीयुसे-२ 


३) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 
४) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

५) संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

प्रत माहितीसाठी 

) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, 

) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
८) कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -१/३), 

) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


